जळ जीवन मिठन कार्यक्रमांतर्गत 
मौ. पिंप्री खुर्द (ता.मंगरुळपीर, जि. वाशिम ) 
नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या अंदाजपत्रकास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा- २०२१/प्र.क्र.८३/पापु-१३ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: २० जुलै, २०२१. 
वाचा 


ग्राम सचिव, ग्रामपंचायत, पिंप्री (खुर्द), यांचे प्रशासकीय मान्यता आदेशा क्रमांक: ग्रामपंचायत 
/ ९६/२०१८, दि.२२ जानेवारी, २०१९. 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, वाशिम यांचे मूळ 
तांत्रिक मान्यता आदेशा, दि.०१ नोव्हेंबर, २०१८ 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,जिल्हा परिषद, वाशिम यांचे सुधारित 
तांत्रिक मान्यता आदेश, दि.२९ जून,२०२१ 

कार्यकारी अभियंता,ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, वाशिम यांचे पत्र 

क्र/ ग्रापापुवि/तांडा- ८०८/ २०२१, दिनांक ३० जून, २०२१ 


-O 
— 


x 


AN 
— 


2s 


प्रस्तावना 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये मौ. पिंप्री खुर्द 
(ता.मंगरुळपीर, जि. वाशिम ) नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या रु. ४९.८९ ळाख इतक्या (ढोबळ) 
किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. तथापि प्रत्यक्ष कामादरम्यान 
झालेल्या बदलामुळे योजनेच्या किंमतीत वाढ झालेली आहे. त्यामुळे कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण 
पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, वाशिम यांनी संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये रु. ५६.१८ लाख इतक्या 
ढोबळ किंमतीचे सुधारित अंदाजपत्रक प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास सादर केलेले आहे. सदर 
सुधारित अंदाजपत्रकास कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, वाशिम 
यांनी तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. त्यानुसार मौ. पिंप्री खुर्द (ता. मंगरुळ, जि. वाशिम ) येथील 
नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 

जल जीवन far कार्यकमातंर्गत मौ. पिंप्री खुर्द (ता.मंगरुळपीर, जि. वाशिम ) येथील नळ 
पाणी पुरवठा योजनेच्या रु.५६.१८लाख (ढोबळ) (अक्षरी छप्पन GRA अठरा हजार फक्त) एवढ्या 
सुधारित किंमतीच्या अंदाजपत्रकास पुढील अटींच्या अधिन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अटी 
१ उपरोक्त नमूद सुधारित किंमतीत योजनेची सर्व कामे निविदेत नमूद केलेल्या कालावधीत पूर्ण 
करण्यात यावीत. 


शासन निर्णय क्रमांकःसुप्रमा २०२१/प्र.क्र. ८३/पापु-१३ 


या योजनेस सहमती दिलेल्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तसेच सुधारित तांत्रिक मान्यता 
देताना नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
सदर योजना पूर्ण झाल्यावर ती संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्यात यावी. संबंधित 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, वाशिम यांच्याकडून योजना 
प्रत्यक्षात पूर्ण झाळी आहे, या आडायाची सूचना मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या 
आत योजना ताब्यात घेण्यास संबंधित ग्रामपंचायत/ जिल्हा परिषद जबाबदार राहील. योजना 
प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यावर लगेच संबंधित कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद व संबंधित 
ग्रामपंचायतचे अधिकारी यांनी योजनेची संयुक्तपणे पाहणी आयोजित करावी आणि अशा 
पाहणीत कोणतेही दोष आढळून आल्यास योजना ताब्यात देण्यापुर्वी ते सुधारण्यात यावेत. 

४) सदर योजना राबविणे, त्याचे परिरक्षण , दुरुस्त्या (विशेष दुरुस्त्या धरून) यासाठी दरवर्षी 
येणारा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी, योजनेतील घसारा किंवा यंत्रसामुग्रह नुतनीकरणासाठी 
संबंधित ग्रामपंचायतीस/ जिल्हा परिषदेस शासनाकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही. 

५) सदर योजना पूर्ण झाल्यावर स्थानिक स्वराज संस्थेने (संबंधित ग्रामपंचायत/ जिल्हा परिषद) 
योजना हस्तांतरीत करून घेणे बंधनकारक राहील. तसेच योजनेचे लेखे बंद करण्यात यावेत. 

६) १०० टक्के नळ जोडणीबाबत आवश्यक ते नियोजन ग्रामपंचायतीकडून करण्यात यावे. 

७ जल जीवन Pare दृष्टीने आतापर्यंत दिलेल्या नळ जोडणीची नोंद तपासणे व यापुढे 
देण्यात येणाऱ्या नळ जोडणीबाबत आयएमआयएस प्रणाळीवर माहिती वेळेत नोंदविणे 
आवश्यक आहे. 

८) सन २०१३ मधील CAG च्या अहवालानूसार राज्यातील २१ टक्के पाणी पुरवठा योजना या 
देखभाल दुरुस्ती अभावी डर वीजदेयक न भरल्यामुळे (Poor maintenance / nonpayment of 
electricity 0॥9 बंद पडल्या असल्याचे दिसून येते. यास्तव सदर योजना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम 
राहण्याच्या दृष्टीने पाणीपट्टी दरामध्ये आवऱ्यतेनुसार वाढ करण्याची जबाबदारी संबंधित 
ग्रामपंचायत/ जिल्हा परिषद यांची राहील. 

९) हगणदारीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

१०) प्रस्तुत योजना कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्सुधारित केळी जाणार नाही याची जबाबदारी 
जिल्हा परिषदेची राहील. 

२. या योजनेच्या सुधारित किमंतीतील वाढीव खर्च रु. ६.२८ लाख (अक्षरी रुपये सहा लाख 

अठ्ठावीस हजार फक्त ) हा मागणी क्र. वाय-०२, जिल्हा परिषद योजनांतर्गत अनुदाने (०२) (१५) 

नळाद्वारे पाणी पुरवठा योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण पयेजल कार्यक्रम यासाठी अनुदान (केंद्र पुरस्कृत 

योजना - राज्य हिस्सा ) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) लेखाशीर्ष (२२१५ २०७१) या 
लेखाशिर्षाखाळील मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात 
यावा. 

3. या योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता ही वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र- 

२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ मधील भाग पहिला, उपविभाग-३, 

अ.क्र. ६, परिच्छेद क्र. २७ (अ) अनुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 
देण्यात येत आहे. 


Rae 


eens 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःसुप्रमा २०२१/प्र.क्र. ८३/पापु-१३ 


Os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७१९१६५८४४८८२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल आळा र आदेझ्ञानुसार कडा डा Digitally signed by Ram Apparao Sabane 
महाराष्ट्राचे राज यांच्या आदेझानुसार व नावाने Ram eh enema 
वि cou=Water Supply and Sanitation Department, 
ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
A 2.5.4.20=f94408aa7778564c8308bc926f7¢4262 
p p a fa 0 O2baeba84c93d37c63b9a008f6abd651, 
serialNumber=a016826b42bfd50da9289adab7 
343d06945234ea788393fe61e0e12977¢e7728, 
S a b a n e cn=Ram Apparao Sabane 
Date: 2021.07.20 16:36:46 +05'30' 
( रा. अ. साबणे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई 
२. मा. सभापती/ उपसभापती, विधानपरिषद विधानमंडळ, मुंबई, 
३. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद 
६. मा. विधानमंडळ सदस्य (सवी 
७. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१,मुंबई (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता). 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता). 
९. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, 
१०.सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
११.जिल्हाधिकारी, वाशिम. 
१२.संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 
१३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, वाशिम. 
१४.संचालक,पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था,सिडको भवन,बेलापूर 
१५.मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, अमरावती. 
१६.कार्यकारी अभियंता ,ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, वाशिम. 
१७.अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१८.मुख्य अभियंता तथा वि.का.अ.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुबई. 
१९. निवडनस्ती पापु-१३, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


